महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या पुस्तक प्रकाशन 
अनुदान योजनेस पात्र नावास आणि अनुदान रकमेस वित्तीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय op RAST ७२२३/प्र.क्र. ५३४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. सिसाअ ७२१५ (१४) /प्र.क्र.२३१/सां.का.४, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, दि. १ एप्रिल, २०१६. 
2) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे यांचे पत्र क्र. 
मरासिंसाअ/ १७५१-१७५२ /२०२३, दि. २४ जुले, २०२३. 
प्रस्तावना : 
राज्यामध्ये सिंधी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी 
कार्यरत असून या अकादमीद्वारे राज्यात सिंधी भाषा आणि साहित्याचे संवर्धन आणि विकास या संबंधी विविध 
उपक्रम राबविण्यात येतात. उपर्निर्दिष्ट क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या योजनांची 
नियमावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने अकादमीकडून विविध योजना कार्यान्वित करण्यात 
आल्या आहेत. यातीलच पुस्तक प्रकाशन अनुदान एक महत्वाची योजनेतील पात्र नावास आणि अनुदान रकमेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या पुस्तक प्रकाहन अनुदान योजनेतील पात्र नावास 
आणि अनुदान रु १,४०,०००/- इतक्या रकमेस खालील तपशीलानुसार या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र लेखकाचे नाव पुस्तकाचे नाव अनुदान रक्‍कम 
चिं श्रीमती.अनिषा आनंद लालचंदानी | आहेन आहे २०,०००/- 
(ले. डॉ राम पंजवाणी 
मुळ अरबी) 
श्रीमती.गायत्री लखियानी चावळा बॉर्डर US ब्रोकन हर्ट २०,०००/- 
2 - सरहदूं ऐं सुर 
3 श्रीमती. बरखा खुझालानी सिंधी बोली रोई डिनो २०,०००/- 
कविता (ले. पारु 
चावला मुळ अरबी) 
४ | श्री. facia नारवानी सिधी गझल २०,०००/- 
५ | डा. रोमा जयसिघानी सिध हिंद जूं अजीम २०,०००/- 
अदबी शरख्सियतूं - लेख 
संग्रह 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र. ५३४/सां.का.४ 


६ श्रीमती. अंजली सुनिल रोहिरा कविताउनि जी २०,०००/- 
सुरिहाण किताबू 
७ | श्री.चंदर तलरेजा सिक सजण जी २०,०००/- | 
गीत, गजल, बैत, 
कविताउं, जो मजमूओ 
एकूणरु. १,४०,०००/- 


२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष २२०५, कला व संस्कृतीचे यांचे प्रचालन 
(०९)सिंधी साहित्य अकादमी (०९) (०१) सिंधी साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), (२२०५ १६९७) ३१ - 
सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखा शीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी, सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४ सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनिमय, भाग-२, दि.१७ एप्रिल, 
२०१५, उपविभाग ३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७(२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल , 
२०२३ मधील सर्व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांची राहिल. 
०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१८११०७२१५६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
: महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

ANIROODHA Cece MAMIRETN 


2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7f 


S U RYA KA N T £442b9883 1311214458302, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE1899269 
D4FAAF88991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 

D E S H Pp A N D E SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2023.08.18 15:09:47 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


Cc 
ae 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र. ५३४/सां.का.४ 


७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


